सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ अस्थायी 
पदांना दिनांक १/९/२०२० ते दिनांक २८/२/२०२१ 
पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.६०/५ स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. राजस-१००८/ प्र.क्र.५३८/ ५-स, दि. ५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. राजस-२०२०/प्र.क्र.६०/५-स,दि.१२/३/२०२० 
३) सहकार आयुकत व निबंधक,पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/कक्ष-१/ अस्थायी पदे/मुदतवाढ/ 
५७२/२०२०, दि.३१/७/२०२० 
४) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/८/२०२० 


शासन निर्णय :- 


सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ अस्थायी पदांना दिनांक ३१/८/२०२० पर्यन्त पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील दिनांक १२/३/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव 
सदरची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२०-२०२१ साठी मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. 
सबब, शासन निर्णय दिनांक ३१/८/२०२० नुसार सदर १४६७ अस्थायी पदांना दिनांक १/९/२०२० ते दिनांक 
२८/२/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर १४६७ अस्थायी पदांची विगतवारी प्रपत्र “अ” मध्ये व त्यावरील खर्चाचे लेखाशिर्ष प्रपत्र “ब” मध्ये दर्शविले 
आहे. त्याप्रमाणे सदरचा खर्च त्या-त्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१या वर्षासाठी मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 
३. सदर शासननिर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ३१/८/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्या संगणक सांकेतांक २०२००९१५११४६१८२३०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-operation Marketing and 


ec ७ 
M a nj | rl Textiles Department, postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7f30d8 1444f3844833dfc7c86d4244ee1075c97 


Ganeshbhushan Joshi 7 re laa 
(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३. संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.६०/ ५ स, 


४. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

५. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 

६. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्वी 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१,२, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व) 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. उपकोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई 

१२. वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा -१ 

१३. अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवड नस्ती, कार्यासन ५-स 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.६०/ ५ स, 


प्रपत्र- “अ 
शासन निर्णय क्रमांक राजस-२०२०/ प्रक्र.६०/५-स, दिनांक १४ सप्टेंबर,२०२० च्या शासन निर्णयातील 
सहकार खात्यातील (प्रशासन) कार्यरत असणाऱ्या १४६७ अस्थायी 
पदांच्या विगतवारीचे विवरणपत्र 


वेतनश्रेणी (रुपये) 


श्या 
a aargar TRE | ७७००2८9 
fee [pene [aes | 
a कळ ३ 
जत 
— 3 
चत्या 
उ रू 
z 
ofr तेनी लघुलेखक 
0 [Barres se | ९३७३८७ |. कळ ३ 
क ch 
कट जाहा 
ह कढी 
र 
त 
हः त्या 
र 
Ecc 
र| ककिलहत्वाग केक [५२७२०२७ | | 
z 
कि 
रज 
: 
A | क 
का का: :1 य घा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.६०/ ५ स, 


प्रपत्र - “ब” 
योजनानिहाय आस्थापनानिहाय खर्चाचे लेखाशिर्ष 
अ.क्र योजना निहाय आस्थापना लेखाशिर्ष 
| सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी | २४२५-सहकार, ००१-संचाळलन व प्रशासन 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (०१)(०१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था 
(दत्तमत-२४२५००११) (भारित २४२५००२२) 
२ | संचालक, पणन संचालनालय, | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे (09)(03) पणन संचालक (SAAT २४२५ ००४९) 
(भारित २४२५०९९८) 
3 । संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर (०१)(०४) हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी वस्त्रनिर्माण 
यांचे संचालनालय (२४२५००५८) 
४ । विभागीय व जिल्हा पातळी २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
(०१)(०५) विभागीय व जिल्हा प्रशासन (२४२५ ००६७) 
५ | वसूली योजनेखालील १२० शिपायांची | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
पदे (09)(00) वसुलीच्या कामाकरिता कर्मचारी वर्ग (२४२५ 
००८५) 
६ ।बाजार वार्ता, समन्वय सेवा व पणन | २४२५-सहकार, १०८, इतर सहकारी संस्थांना सहाय 
(संशोधन व सर्वेक्षण) (०१) पणन सहकारी संस्था 
(०१)(०१) एकत्रित बाजार माहिती सेवा (२४२५०३८१) 
(०१)(०२) पणन सर्वेक्षण व संशोधन याकरिता कर्मचारी 
वर्ग (२४२५०३९९) 
७ । प्रतवारी विकास २४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०१) पणन सहकारी संस्था, 
(०१)(०३) प्रतवारी विकास (२४२५०४०५) 
८ । सहकार ग्राहक भांडाराची संघटना ३४५६-नागरी पुरवठा, 
१९५ ग्रामीण भागातील ग्राहक संस्थांना सहाय्य 
(09)(09) पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग (३४५६००१२) 
९ | सहकारी उपसा जलसिंचन कक्ष २४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०५) इतर संकीर्ण सहकारी संस्था 
(04)(09) सहकारी उध्दरण सिंचन योजनांकरीता 
कर्मचारी वर्ग (२४२५०६१२) 
णं ० योजनेत्तर, आदिवासी योजनेखाली | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
मंजूर झालेला कर्मचारी वर्ग (०१)(०१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, (दत्तमत २४२५ ००११) (भारित २४२५००२२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


